राज्य माहिती आयोग, नाशिक खंडपीठ 
कार्यालयातील प्रतिनियुक्‍तीस मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 

श्री.तु.सु.शिंदे, सहायक कक्ष अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एएससी-१५१७/प्र.क्र.१३७/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २९ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा : १) सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एएससी १५१७/प्र.क्र.१३७/१४-अ, दिनांक २८-०८-२०१७ चे 

शासन आदेडा 

2) राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ नाशिक यांचे क्र.रामाआ-२०१७/प्र.क्र.३३/कार्या-२/१९८६, 
दिनांक १८-०७-२०१९ चे पत्र. 
शासन आदेशा 
संदर्भाधिन क्र. १ येथील दिनांक २८-०८-२०१७ च्या आदेशान्वये श्री.तु.सु.शिंदे, सहायक कक्ष 

अधिकारी, सहकार, पणन व वदस्रोद्योग विभाग, यांच्या सेवा २ वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने 
राज्य माहिती आयोग, नाशिक खंडपीठ, नाशिक या कार्यालयात उपलब्ध करुन देण्यात आल्या होत्या. 
त्यानुसार श्री. शिंदे, हे दिनांक ०८-०९-२०१७ पासून राज्य माहिती आयोग, नाशिक खंडपीठ, येथे 
प्रतिनियुक्तीने कार्यरत आहेत. त्यांचा प्रतिनियुक्‍तीचा २ वर्षाचा कालावधी दिनांक ०७-०९-२०१९ रोजी पूर्ण 
होत आहे. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही २०११/प्र.क्र.१३७/का.१२, दिनांक 
१७.१२.२०१६ अन्वये प्रतिनियुक्‍तीचे धोरण निश्चित करण्यात आले असून, या शासन निर्णयास शा.नि. 
क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.५१०/कार्या-१२, दिनांक १६-०२-२०१८ अन्वये दि.१७-१२-२०१६ च्या शासन 


निर्णयातील परि.५ मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात आली आहे:- 


परि.क्र. ५(अ) (३) - प्रतिनियुक्ती प्रथमत: 3 वर्षासाठी देण्यात यावी व संबंधित अधिकाऱ्याची इच्छुकता व 


संवर्ग नियंत्रण विभागाचे सहमतीने हा कालावधी चौथ्या वर्षाकरिता वाढविण्यात यावा. 


३. ALG. शिंदे, सहायक कक्ष अधिकारी यांचे संवर्ग नियंत्रण या विभागाकडे असल्यामुळे व राज्य 
माहिती आयोग, नाशिक खंडपीठ, नाशिक यांचे संदर्भाधिन क्र. 2 येथील दिनांक १८-०७-२०१९ च्या 


पत्रात श्री. शिंदे यांना मुदतवाढ देण्याबाबत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता श्री.शिंदे यांच्या 


शासन आदेश क्रमांकः एएससी-१५१७/प्र.क्र.१३७/१४-अ 


प्रतिनियुक्तीस दिनांक ०८-०९-२०१९ पासुन पुढे २ वर्षासाठी (दिनांक ०७-०९-२०२१) पर्यंत मुदतवाढ 


देण्यात येत आहे. 


४. प्रतिनियुक्ती संदर्भात सर्व अटी व शर्ती या विभागाचे आदेश क्र.एएससी १५१७/प्र.क्र.१३७/१४-अ, 
दिनांक २८-०८-२०१७ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे असतील. त्यांच्या या प्रतिनियुक्तीस मुदतवाढ अंतिम 
स्वरुपाची असून, त्यांना या पुढे कोणतीही मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. तसेच त्यांना मुदतवाढ 
देण्याबाबतचा प्रस्ताव पुन्हा राज्य माहिती आयोग, नाशिक खंडपीठ यांनी या विभागाकडे सादर करु नये. 
५.  श्री.तु.सु.शिंदे, सहायक कक्ष अधिकारी, यांच्या अन्य प्रशासकीय बाबी सहकार, पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग व सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन- ६ यांचेमार्फत हाताळण्यात येतील. 


६. सदर शासन sweat महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८२९१३०२२२१३०७ असा आहे. हे शासन Aa 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 


G aj anan Aaminsaton Departmen eee 
BhiMrad GUrav ४५५५ र 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित कर्मचारी (राज्य माहिती आयोग, नाशिक खंडपीठ, नाशिक कार्यालयामार्फत) 
प्रत, 
१. सचिव, राज्य माहिती आयोग, महाराष्ट्र, नवीन प्रशासकीय इमारत, १३ वा मजला, मंत्रालय, 
मुंबई-४०००३२ 


२. उप सचिव, राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ नाशिक, fae मॉल, चौथा मजला, त्र्यंबकनाका 
सिग्नल जवळ, जुना आग्रा रोड, नाशिक-४२२ ००२. 

३. सह/उप सचिव (आस्थापना), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
उप सचिव, (कार्यासन ६), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 


पृष्ठ २ पैकी २ 


